सन २०२४-२५ या वित्तीय वर्षाकरिता ई-प्रिझन 
प्रणाली कार्यान्वित करणेकामी राज्यातील सर्व 
कारागृहांचे संगणकीकरण करणे (केंद्र हिस्सा १००%) 
या योजनेंतर्गत उपकरणे खरेदी खर्चास प्रशासकीय 
मंजूरी देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम ०५१८/प्र.क्र.८०/तुरुंग-२ 
दुसरा मजला, मुख्य इमारत, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: ९ जुले, २०२४. 


संदर्भ- 


१, 


&. 


अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे 
पत्र क्र. इप्र/मेंटेंनन्स/केंद्रशासन निधी/१०४३२/२०२३-२४/क-६, पुणे, दिनांक २०.१०.२०२३. 


. वित्त विभाग, झासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम, भाग -२, 


दिनांक १७.४.२०१५, 


. उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ 


उद्योग-४, दिनांक १.१२.२०१६, 


. उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.२१५/उद्योग-४, 


दिनांक २४.८.२०१७, 


. उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. भांखस २०१७/प्र.क्र.२०४/उद्योग-४, दिनांक 


०८.१२.२०१७, 


. गृह मंत्रालय, भारत सरकार यांचे क्र.वी-१७०१३/२९/२०१७-पीआर, दिनांक २६.३.२०१८ 


रोजीचे पत्र, 
प्रकल्प अंमलबजावणी समिती बैठकीचे दिनांक २९.०५.२०२४ रोजीचे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना- 


केंद्र शासनाकडून महाराष्ट्र कारागृह विभागास ई-प्रिझन worst राबविण्याकरिता 


रु.४,३४,००,०००/- इतके अनुदान प्राप्त झाळे आहे. सदर अनुदानातून ई-प्रिझन प्रणाली 


राबविण्याकरिता आवश्‍यक उपकरणांच्या खरेदी खर्चास प्रशासकीय मंजूरी मिळण्याकरिता संदर्भ क्र.१ 


अन्वये प्रस्ताव शासनास प्राप्त झाला आहे. तुरुंग उपविभागांतर्गत गठित प्रकल्प अंमलबजावणी 
समितीने दिनांक २८.५.२०२४ रोजी संपन्न झालेल्या बैठकीत रु.३,५३,५९,८९६/- इतक्या रकमेच्या 


उपकरणे खरेदी खर्चास मान्यता दिली आहे. त्यास अनुसरुन सदर खरेदी खर्चास प्रशासकीय मंजूरी 


देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम ०५१८/प्र.क्र.८०/तुरुंग-२ 


शासन निर्णय- 


ई-प्रिझन प्रणाली कार्यान्वित करणेकामी राज्यातील सर्व कारागृहांचे संगणकीकरण करणे 
(केंद्र हिस्सा 100%) या योजनेंतर्गत रु.३,५३,५९,८९६/-(अक्षरी रुपये तीन कोटी त्रेपन्न लक्ष एकोणसाठ 
हजार आठडो शहाण्णव फक्त) इतक्या रकमेची खालील TRA नमूद उपकरणांच्या खरेदी खर्चास 
या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे. 


अ.क्र उपकरणांचे नाव आवश्‍यक नग | प्रति नग दर किमत रु. 
1 All in One PC 300 Rs. 85,500/- Rs.2,56,50,000/- 
2 Dashboard 75 Inch (LED Screen) 22 Rs.2,24,900/- Rs.49,47,800/- 
3 Display 50 Inch (LED Screen) 62 Rs.76,808/- Rs.47,62,096/- 
Total Amount in words Rupees Three Crores Fifty Three Lakhs Fifty Rs.3,53,59,896/- 
Nine Thousand Eight Hundred and Ninety Six only. 


२. सदर खरेदी उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ 

उद्योग-४, दिनांक १.१२.२०१६, क्र. संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.२१५/ उद्योग-४, दिनांक २४.८. २०१७ व 
क्र. भांखस २०१७/प्र.क्र.२०४/उद्योग-४, दिनांक ०८.१२.२०१७ मधील नमूद तरतुदींच्या अनुषंगाने 
विहित पद्धतीचा अवलंब करुन केली जाईल याची काटेकोरपणाने खात्री करावी. तसेच, केंद्र 
शासनाच्या दिनांक २६.३.२०१८ रोजीच्या पत्रातील मागदर्शक सूचनांनुसार सदर उपकरणांची खरेदी 
करण्यात यावी. 


३. यावरील होणारा खर्च सन २०२४-२५ या वित्तीय वर्षात मागणी क्र बी-५, मुख्य लेखाशिर्ष २०५६ 
तुरुंग (००) (909) (२२) ई-प्रिझन प्रणाली कार्यान्वित करणेकामी राज्यातील सर्व कारागृहांचे 
संगणकीकरण करणे (केंद्र हिस्सा १००%) (कार्यक्रम) (२०५६ ०२९६) ३१- सहायक अनुदाने (वेतनेतर), 
या लेखाशिर्षाखाली मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा व सदर अनुदान खर्चाबाबतचे मासिक 
विवरणपत्र व उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास व केंद्र शासनास सादर करण्यात यावे. 


४. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम, भाग-२, दिनांक १७ 
एप्रिल २०१५ अन्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग - पहिला उपविभाग दोन मधील 
अ.क्र.२७ (अ) नियम क्र. ७६ अन्वये प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांस 
अनुसरुन हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०७०९१६१३१९४२२९ असा आहे. हा आदेठा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
VINAYAK etree renee 
SADASHIV CHAVAN ito RO62000cnNATARSADASVCHAVAN 
(विनायक चव्हाण) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम ०५१८/प्र.क्र.८०/तुरुंग-२ 


. अपर मुख्य सचिव (वित्त) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

. प्रधान सचिव (नियोजन) नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
. प्रधान सचिव (अ. व सु.) गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

. प्रधान सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


६. अपर पोळीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 


८ 


. कारागृह उपमहानिरीक्षक, पूर्व विभाग/मध्य विभाग/पश्चिम विभाग/दक्षिण विभाग/नाशिक 


विभाग, 


. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
९. 
१०. 


निवासी लेखा परीक्षा, मुंबई, 
संचाळक, लेखा व कोषागारे, मुंबई, 


११.संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
१२.कक्ष अधिकारी, अर्थ-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१३.निवड नस्ती, तुरुंग -२ कार्यासन, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


//*// 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


